“प्रशासन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत 
श्री. किशोर ननवरे, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्र:- कअनि-११२४/प्र.क्र.३५/प्रशा-२(१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: -०४ जून, २०२४ 


शासन आदेशा 


श्री. किशोर ननवरे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची नगर विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील “प्रशासन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका” या पदावर ३ वर्षांच्या 
कालावधीसाठी खालील नमूद अटी व शार्तीच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ) श्री. ननवरे, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर ३ वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा 
कार्यभार सूपूर्द करुन ते त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला 
त्यांचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


ड) श्री. ननवरे यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम, १९८१ मधीळ नियम ४० 
(परिशिष्ट दोन व तीन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग व नगर विकास विभाग 
यांनी श्री. ननवरे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


शासन आदेडा क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.३५/प्रशा-२(१४ब) 


३. श्री. किशोर ननवरे, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री. किशोर ननवरे, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी सामान्य 
प्रशासन विभागाने कार्यमुक्त करावे. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०४१६३९१७९९०७ असा आहे. हा BAe 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAK यी 
st=Maharashtra, 
BABURAO MANE -०५५ दळू 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. किशोर ननवरे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
प्रत:- 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग व नगर विकास विभाग 
यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक 
प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
४) उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 
६ निवड नस्ती/प्रशा-२(१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


